सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ५१/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- 92 फेब्रुवारी, २०२१ 


पहा:- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता-२०१८/प्र.क्र.२९८/ 
सेवा-३, दिनांक १८.१२.२०१८ 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक एसआरव्ही-१०७६/१२, दिनांक 
२१.०६.१९८२ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ मध्ये विहीत 
केलेल्या तरतुदीनूसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विदयुत) 
गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य अभियंता (विदयुत) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व परिमंडळ/मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालयास वितरीत करावी व 
त्याबाबतची पोच शासनास सादर करावी. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधित अभियंत्यांना काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत त्यांनी 
त्यांचे आक्षेप/निवेदन, ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित मुख्य 
अभियंता/अधीक्षक अभियंता यांचेमार्फत योग्य त्या पुराव्यासह व कागदपत्रासह शासनास सादर 
करावी. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही आणि प्राप्त झालेली 
अभिवेदने विचारात घेऊन सदर ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र. ५१/सेवा-३, 


४. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, आडनाव, जन्मदिनांक, 
नियुक्‍ती दिनांक, नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका असल्यास) किंवा 
एखाद्या अभियंत्यांचे नाव ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट केले नसल्यास किंवा ज्या अभियंत्यांच्या 
नावापुढील संबंधित स्तंभामध्ये माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर माहिती आवश्‍यक 
त्या पुराव्यासह शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, त्यानुषंगाने ज्येष्ठतासूची अंतिम करताना 
योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0/59॥॥॥9.90०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०२१२१३०१४३३८१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by SHRUTI SANJAY TORASKAR 


S HR UT | SANJAY DN: CN = SHRUTI SANJAY TORASKAR, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


TORASKAR Date: 2024.02.12 13°14'36 +0530" 
(श्रुती तोरस्कर ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम (विद्युत), प्रादेशिक विभाग, 

पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 

५. सह सचिव (सेवा) / उप सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संबंधीत सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत), 


Cc WwW A -5 


- यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
यांचेमार्फत 
८. निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.५१/सेवा-३, दिनांक ९२ फेब्रुवारी, २०२१ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "अ" 
सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत सहाय्यक अभियंत्ता श्रेणी-२ (विद्युत) संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची तापुरती जेष्ठतासूची 
म 


नियुक्तीचा प्रवर्ग (सरळसेवेने/मर्यादीत जोत 
. नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग दिनांक विभागीय परी! दिनांक सेवानिवृत्तीचा शः 
क्र. ot ala स्वत:चा प्रवर्ग ( १ जन्मतारीख । नियुक्‍ती दिनांक = i क्ेवदारे /ज्येष्ठतेचा aan क्षणीक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक बदलला असल्यास नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक दिनांक 
त्यांचा तितक ; मानीव दिनांक 
त्याचा ) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 
विनोद खुशालराव वरुडकर १२/५/१९७० | ११/१७/१९९८ ४७/१९९६ ११/१७/१९९८ १२/३१/२०२८ र 
२६.५.२०२० अन्वये सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग 
२ ॥ २ श्री गणेश हरीदास चंदनशिव ८/१३/१९८८|  ३/५/२०१२| सरळसेवा ६८/२०१० | ३/५/२०१२ | ८/३१/२०४६ ई.(इ) i 3a Sle Sl 


ai खुला शिक्षण 
४ ४ Parone [at | खुला | 27२९९८९ ३९४२०२ सरळसेवा ७५२०९ [३९७९०२ | aren | बोडी | ——SS—*S 
Ds त्रेअशतोष रज्जनलाल लिवर | खला | खला | ₹०३०९९८८  ३७२०२२[ सरळसेवा ५५२०७ | ३७२७२ | ९०३६७४ ao | 
६ [६ [कुमारी दिपाली दुगदासरवलकर [at THRO ——— 
<= 
—$= 
a! 
Age अर्जनराव कावळे अज. ८७९८० ९७२०२२ सरळसेवा ९२५२०९ | ९७२०९२ | ८३७९७४५ बोटके [| 
Acie प्रभाकर ताडोमस्म | 
| 
———— 
— 


१६ | १६ ।श्री.प्रविणकुमार शिवाजी शिवदास ST. ast. ७/४/१९८७|, ३/१४/२०१२| सरळसेवा १५५/२०१० | ३/१४/२०१२ । ७/३१/२०४५ बी.ई.(इ) शा.नि.दि.२१.०६.१९८२ 
मधील तरतुदीनुसार ज्येष्ठता 
निश्‍चित 


९ | te त्रोबळोराम मोहन खर ७४९९८६| ४२७र०२| सरळसेवा १६०५२०७ | TORR [eRe | AO | 
श्री.संघर्ष बब्रुवान माने १०/२०/१९७९ _ ३/१५/२०१२| सरळसेवा १६४/२०१० | ३/९५/२०१२_ | १०/३१/२०३७ 


१९ | १९ दिनेश दौलत ठाकरे भ.ज.(क) भ.ज.(क) ६/१/१९८१॥ 2१/१३/२०१२ सरळसेवा १६५/२०१० १/१३/२०१२ ५/३१/२०३९ परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याच्या अधिन 
२ 


र fees 
C4 
५३८२७७ | eae | Sis” 
ss 


ज्येष्ठता 


; : ala 
क्रमाक 


स्वत:चा प्रवर्ग 


नियुक्तीचा म 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 
(नियुक्‍तीनंतर प्रवर्ग 
बदलला असल्यास 

त्याचा दिनांक) 


जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक 


२४ | २४ |श्रीमती पुजा सागर जाधव 
(कु.पुजा नंदकिशोर भाबल) 


Sage त्रिबक जोनवाल 
कुमारी मिनाताई अशोक खिल्लारे 
श्री.राहूल मोहन राठोड 

कुमारी सायली संजोब राणे 


२९ | २९ ।श्रीमतो प्रज्ञा.स.येडे 
(कुमारी प्रज्ञा दिलीपराव गावडे) 


३१ PART रुपाली रंगनाथ माळो 


बि.मा.प्र. महिला ९८७) ३३/२१/२०१२ BHAT १९२/२ ३/२१/२०१२ 


(सरळसेवेने/मर्यादीत 
विभागीय परीक्षेव्दारे 
नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष.) 


ज्येष्ठता 
दिनांक/ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 


शैक्षणीक अर्हता 


अभिप्राय 


| 
— 
— 
| 


२/४/१९८७|  ३/५/२०१२) सरळसेवा २२९/२०१० ३/५/२०१२ २/२८/२०४५ टेक (इ) |. | 


३० | ३० ।श्रीमती रेखा सु.जाधव जा. (महिला) ५/१२/१९८७|  ३/५/२०१२| सरळसेवा २३२/२०१० | २/५/२०१२ ५/३१/२०४५ 
इ.मा.ब. (महिला) ३/७/१९८६ ३/६/२०१२| सरळसेवा २४७/२०१० | ३/६/२०१२ ३/२१/२०४४ इ.(इ) परिविक्षाधीन कालावधी 
i ee 00500 0506-00 लिन 


३२ | ३२ । कुमारी श्रुती अशोक निंबाळकर इ.मा.ब. इ.मा.ब. (महिला) ५/१/१९८९| ८/१४/२०१ BAA २४९/२०१० | ८/१४/२०१२ | ४/३०/२०४७ w2@ [| 
साळुंके 


३ श्री.योगेश निंबा साळु 


अ.ज. ८/२८/१९८२॥०१०-०१-२०१२ BUT २५१/२०१० | ११/१०/२०१२ ८/३१/२०४० बी.ई.(इ) 


SAT. 


श्री.घनश्याम प्रभाकर रामगडे a. 


३५ | ३५ ।श्री.श्रीकांत शांताराम चिचोळे 


३६ | श्री.मनीष आत्माराम चोरे अ.ज. | अ.ज. ८/१७/१९९५| ९/१३/२०१९ BHAT ०३/२०१८ ९/१३/२०१९| ८/३१/२०५३ 


SAT. 


.इ.(इ) 


| टक्‍का [woe स्जुज्ञलेल नहीत 


Sara. ११/७/१९९३| ९/१७/२०१९॥ सरळसेवा ०२/२०१८ ९/१७/२०१९) ११/३०/२०५१ इ.(इ) परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याच्या अधिन 


26 2s 3 26 2 2 2k 2 2k 2k 


.इ.(इ) 


परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याच्या अधिन 


